%&*& 
तीन सोनेरी संत्री 


लेखन: आल्मा फ्लोर आडा 
चित्र: रेग कार्टराइट 


५॥॥..॥ ७४ 


सायंकाळी बडणारा सूर्य साध्या सफेद घरावर त्याची सोनेरी 
आभा पसरवत होता. तेव्हा तीन भाऊ - सानतियागो, तोमास आणि 
मातिआस - आपल्या शेतातून घरी परत येत होते. दोन्ही मोठे भाऊ 
रिकामे हात हलवत उत्साहाने पढे चालत होते. जेव्हा सगळात 
छोटा मातिआस खांदयावर गव्हाचे पोते उचलन, घामेघाम होऊन 
त्यांच्यामागे येत होता 


“थोड्यावेळ बसून विश्रांती घे, घरी पोहचताच त्यांची आई 
साराने म्हटले. “मला तुम्हांला तिघांना काही सांगायचे आहे.” 


जेव्हा तिघे बसले, साराने म्हटले, “हे बघा! मी आजी व्हायला 
तयार आहे. तम्ही तिघांनी स्वतःसाठी बायका शोध आणि 
आपआपला संसार मांडा. मी तर म्हणते तुम्ही लोकांनी आपआपल्या 
पसंतीच्या मली शोधायला सुरुवात करा. 


तिन्ही भवानी काळजीने एकमेकांकडे बघितले. त्यांना माहित 
होते की पहाडापासून समृद्रापर्यंत पसरलेल्या या भागात कमारी मली 
नव्हत्याच. दुसऱ्या दिवशौ शेतात कामाला जाईपर्यंत ते या समस्येचा 
विचार करत बसले. 


“आपल्या समुद्राच्या जवळ असणाऱ्या उभ्या डोंगरावर 
राहणाऱ्या म्हाताऱ्या आजीला का विचारत नाही,” मातिआसने 
सचवले. त्याच्या भावांना हे पटले. मातिआसला आश्‍चर्य 
वाटले कारण असे क्वचितच होत असे की ते त्याच्या 
म्हणण्याला दुजोरा देत असत. 


तिन्ही भाऊ समुद्राच्या समोरच्या उंच डोंगरावर 
जाण्यासाठी खडबडीत रस्त्यावरून जाऊ लागले. म्हातारी 
आजी ,आपल्या गुहेत जे तिचे घर होते, तिथे चरख्यावर सुत 
कात होती. 


“इकडे कसे आल्यात?” तिने काम न थांबवता विचारले. 


“आम्हांला लग्न करण्याची इच्छा आहे, म्हणून तुमचा 
सल्ला घ्यायना आलो आहोत.” मातिआसने मोठ्या सफाईने 
आणि हुशारीने उत्तर दिले. 


“तर मग सांगा तुम्हांला कशी बायको पाहिजे, तुम्हांला 
तिघांना?” म्हाताऱ्या आजीने विचारले. 


“मला एक खूप सुंदर पत्नी पाहिजे,” सानतियागोने 
त्वरित सांगितले. 


“मला एक खूप श्रीमंत आणि संदर पत्नी हवी आहे,” 
तोमासने क्षणार्धात उत्तर दिले. 


“मला एक दयाळू आणि आनंदी पत्नी हवी, जिच्यावर 
मी खूप प्रेम करू शकेल,” मातिआसने उत्तर दिले. 


“तमच्या तिघांची इच्छा पूर्ण होऊ शकेल. पण पत्नी 
मिळवण्यासाठी तुम्हांला एकमेकांच्या बरोबर काम करावे 
लागेल. तुम्हाला तीन दिवस चालावे लागेल” तिने एक 
ओसाड डोंगराकडे हात करत म्हटले, ज्या डोंगराचे टोक 
ढगात झाकले गेले होते. “त्या डोंगराच्या पलीकडे संत्र्याची 
बाग असलेला एक किल्ला आहे. बागेतल्या झाडांवरची संत्री 
हिरवी असतील. पण एका झाडावर तम्हांला तीन सोनेरी संत्री 
दिसतील.ती एका फांदीवर असतील. फांदीला किंवा झाडाला 
इजा न करता काढायची आहेत. आणि ती माझ्याकडे 
आणायची आहेत. त्रक्षात ठेवा मी सांगितलेले केले नाही तर 
तुमचे काही खरे नाही!” 


%६&*&- 


तिघे तरुण लवकरच घरी परतले आणि आपल्या प्रवासाची 
तयारी करू लागले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी ते आपल्या 
झोळीत काजू-बदाम, खजूर आणि पाव घेऊन निघाले. 


ते दिवसभर चालत राहिले. जेव्हा रात्र झालरी ते एका 
धान्याच्या कोठारात थांबले आणि गवताच्या ढिगावर झोपले. 
पण थोड्यावेळाने सानतियागो दरवाज्याच्या फटीतून येणाऱ्या 
चांदण्यामुळे जागा झाला. “मी माझा वेळ या दोन्ही भावांच्या 
बरोबर कशाला वाया घात्रवू? त्याने स्वतःला विचारले. “जेव्हा 
संत्री मिळतील तेव्हा कदाचित आम्ही त्यातील सगळ्यात 
चांगल्या संत्र्यासाठी भांडू. जर मी सगळ्यात आधी संत्र्याच्या 
बागेत पोहचलो तर मला आवडेल ते संत्र मी निवडू शकेल. 
बाकी दोन संत्र्यांसाठी माझे भाऊ भांडत बसतील. 


म्हणून सानतियागो उठला आणि उरलेली रात्र आणि 
पढच्या दिवसभर चालत राहिला. तिसऱ्या दिवशी तो 
किल्ल्यापर्यंत पोहचला. 


सूर्याच्या किरणांनी संत्र्याच्या बागेला तापवायला सुरुवात केली 


बघितले सर्वची सर्व संत्री हिरवी होती. पण जसा सानतियागो 
निराश होऊ लागला, तेवढ्यात त्याची नजर किल्ल्याच्या 
दरवाज्याजवळच्या झाडावर गेली. त्या झाडाच्या सगळ्यात उंच 


फांदी खूप उंच होती.पण सानतियागो हार मानणारा नव्हता. 
त्याने झाडाला धरून हलवायला सरुवात गेली. त्यामुळे कदाचित ती 


संत्री खाली पडली. पण आश्‍चर्य! त्याचे हात झाडाला चिटकन राहिले. 


तो अडकन गेला होता. 


त्याच क्षणी एक ब॒जुर्ग अनेक पहारेकरी बरोबर घेऊन 
किल्ल्यातून बाहेर पडला. त्याच्या जादूच्या छडीने स्पर्श करताच 
सानतियागो स्वतंत्र झाला. पण पहारेकऱ्यांनी त्वरित त्याला अटक 
केली आणि काल कोठरीत टाकले. 


आपल्या अंधाऱ्या काल कोठरीतून त्याने म्हाताऱ्या व्यक्‍तीचा 
आवाज ऐकला: “अग माझे प्रिय पत्नी, माझ्या मौल्यवान मुली 
तम्ही सगळ्या कधीपर्यंत कैदेत राहाल' 


इकडे जेव्हा तोमास आणि मातिआस 
उठले, त्यांनी बघितले की सानतियागोने 
त्यांना धोका दिला आहे. म्हणून ते पण 
त्वरित निघाले. संध्याकाळी सूर्यास्त 
होण्याच्या वेळी ते डोंगराच्या जवळ एका 
गुहे पर्यंत पोहचले. जिथे ते रात्र घालवू 
शकल्रे. जसा मातिआसचा डोळा लागला, 
तोमास चुपचाप उठला. “सानतियागो पुढे 
निघून गेला. मी जोरात चाललो तर त्याला 
पकडू शकतो. तोमासने विचारले. “मूर्ख 
मातिआसला त्याच्या नशिबावर सोडून देतो, 
त्याला जे करायचं ते करो. 


तिसऱ्या दिवशी उशिरा सकाळी त्याला 
किल्ला दिसला. सानतियागोला काहीच 
माहीत नव्हते. तो संत्र्याच्या फुलांच्या 
संगधावर खश झाला. पण त्याने बघितले 

सर्व संत्री अजूनही हिरवी आहेत. तेव्हा 
त्याने बघितले की किल्ल्याच्या दरवाजाच्या 
जवळ एका झाडावर काही सोनेरी चमकत 


होते. 


सोनेरी संत्री बघून तो वेडा झाला. तो 
वेगाने झाडाला हलवायला गेला तर काय? 
त्याचे पूर्ण शरीर पूर्णपणे झाडाला असे 
चिटकलरे तो हलू शकत नव्हता. काही 
क्षणातच त्या बुजुर्ग माणसाने त्याच्या 
जादूच्या छडीने झाडाला स्पर्श केला आणि 
त्याला सोडवले.आणि पहारेकरयांनी त्याला 
पकडले आणि त्याच काळ्या कोठडीत ठेऊन 
दिले जिथे त्याचा भाऊ होता. 


यावेळी दोन्ही भावांनी त्या म्हाताऱ्या 
माणसाचा विलाप ऐकला, “अरे माझी प्रेमळ 
पत्नी आणि माझ्या मोल्यवान मुलींनो 
ज्यांना त्या भयंकर जादुगाराने कैद करून 
ठेवले आहे. 


जेव्हा मातिआसला जाग आली तेव्हा त्याने पाहिले 
की तोमासपण त्याला एकट्याला सोडून गेला आहे, तो 
दुःखी झाला. “मला घाई करायला हवी,” त्याने स्वतःला 
म्हटले. “समुद्राच्या जवळ बसलेल्या म्हाताऱ्या आजीने 
आम्हांला तिघांना बरोबर राहायला सांगितले होते.” तिसऱ्या 
दिवशी दुपारी मातिआसपण किल्ल्यापर्यंत पोहचला. 
संत्र्याच्या फलांनी त्याचे मन भरून गेले. तो त्यांच्या 
स॒गंधाने पुढे गेला. लवकरच त्यालाही ते झाड दिसलेज्यावर 
तीन सोनेरी संत्री होती. 


“मला लवकर संत्री तोडायला हवीत आणि तेव्हा 
आपल्या भावांना शोधायला हवे.” त्याने जोरात उडी मारली 
आणि त्याने ती फांदी पकडली ज्यावर तीन सोनेरी संत्री 
लटकलेली होती. पण जशी फांदी तटली तसे फांदीत्न एक 
वेदनादायी आवाज बाहेर पडला. लगेच तो बुजुर्ग आणि 
त्याचे पहारेकरी हजर झाले. 


“तझ्या जवळ संत्री आहेत, मी तुला कैद करू शकत 
नाही,” म्हातारा म्हणाला. 


“माझे भाऊ कुठे आहेत, कपा करून मला सांगा,” 
मातिआसने विनती केली. 


“संत्री सर्व दरवाजे उघडतील,"बज़ुर्गाने उत्तर दिले. 
“पण किल्ल्यातून पाव आणि पाण्याशिवाय काहीच 
उचलायचे नाही आणि संत्र्यांना बिलकल काही करायचे 
नाही. नाहीतर सर्व दरवाजे परत बंद होतील.” 


मतिआस किल्ल्याकडे पळाला,ज्याचा दरवाजा 
आपोआप उघडला गेला. आत किल्ल्याच्या उंच भिंतीवर 
संदर कशिदा केल्रेली चित्रे टांगलेली होती. त्यातील एका 
चित्राने मातिआसला मोहित केले. त्यात एक संदर तरुणी 
उभी होती ज्यात संत्र्याची बाग होती. तो तिच्याकडे बघू 
लागला. तेव्हा त्याने अनिच्छेने आपले पाय पुढे ओढले 
त्यामुळे तो त्याच्या भावांचा शोध घेऊ शकेल. शेवटी ते 
दिसले. काळ्या कोठीचे दार आपोआप उघडले गेले. 


“तुला एकट्याला सोडून आल्याबद्दल आम्हांला माफ 
कर,” सानतियागो आणि तोमासने लाज वाटून म्हटले. 


“आता त्यामळे काही फरक पडणार नाही,” 
मातिआसने उत्तर दिले “आपल्याला ही संत्री समद्राच्या 
जवळ राहणाऱ्या म्हाताऱ्या आजीकडे घेऊन जावी 
लागतील.” 


की 


जि 


पण सानतियागो आणि तोमास यांच्या मनात किल्ल्यावरील 
ऐश्‍वर्य बघून लालसा निर्माण झाली. पण मोठ्या अनिच्छेने ते 
मतिआसच्या मागे चालू लागले. “आपल्याला कोणत्याही गोष्टीला हात 
लावायचा नाही,” मतिआसने सूचना दिली. “प्रवासासाठी फकत पाव 
आणि पाणी घ्यायचे आहे.” पण दोन्ही भाऊ मतिआसची नजर च॒कव्‌न 
सोन्याचांदीच्या गोष्टी हातात लागतील त्या खिशात भरू लागले. 


मातिआस वेगाने रस्त्यावरून चाल लागला, खाण्यापिण्यासाठी 
सद्धा तो रस्त्यावर थांबला नाही. खरेतर सूर्याची उष्णता भाजून 
काढत होती, तरीही संत्री कोमेजली नाहीत, ती ताजी आणि चांगली 
दिसत होती. 


अजून ते किल्ल्यापासून खूप लांब गेले नव्हते तोच दोन्ही मोठ्या 
भावांनी आपापला पाव खाल्ला आणि पूर्ण पाणी पिऊन टाकले.प॒ढच्या 
दोन दिवसांबाबत त्यांनी विचार केलाच नाही 


ती रात्र तिन्ही भावांनी एका रिकाम्या झोपडीत घालवण्याचे 
ठरवले. पण सानतियागोला झोपच आल्री नाही.तो या गोष्टीमळे 
नाराज होता की सगळ्यात लहान भाऊ मातिआस संत्री हातात घेऊन 
चालत होता, जेव्हा की त्याला स्वतःला हे काम जमले नव्हते. म्हणून 
तो अर्ध्या रात्री उठउला आणि मतिआसने हातात पकडलेल्या फांदीवरील 
सगळ्यात मोठे संत्रे तोडले, आणि एकटा पुढे जाऊ लागला. 


सानतियागो उरलेली रात्र आणि पुढची सकाळ चालत 
राहिला. लवकरच सूर्याच्या उष्णतेमुळे तो त्रासला आणि 
त्याला खूप तहान लागली. त्याने विचार केला की रसदार 
संत्रे खाऊन टाकावे. पण जसे त्याने संत्र्याचे दोन तुकडे 
केले, त्याच्या समोर एक तरुणी उभी राहिली. 


“कृपा करून मला खाण्यासाठी पाव द्या,” तरुणी 
म्हणाली. 


“माझ्याजवळ तर नाही, मी तो खाऊन टाकला,” 
सानतियागो अजून काय म्हणू शकत होता? 


“मग थोडेसे पाणी तरी दे,” तिने परत विनंती केली. 


“मी सर्व पाणी पिऊन टाकले,” नाराज होऊन 
सानतियागो म्हणाला. 


“मग तर मला माझ्या संत्र्याच्या झाडावर परत जावे 
लागेल,” त्या सुंदर तरुणीने म्हटले.ती गायब होताच 
सानतियागो एका धुळीच्या वादळात फसला. अचानक तो 
किल्ल्यासमोर होता. तो त्रासला होता, त्याला भीती वाटत 
होती की पहारेकरी परत पकडतील आणि काळ्या कोठडीत 
टाकतील. 


इकडे सकाळ होताच तोमासला जग आत्री. जेव्हा त्याने बघितले की 
सानतियागो एक संत्र घेऊन गायब झाला आहे, मग त्यानेही आपल्या मोठ्या 
भावाच्या पाऊलावर पाऊल टाकायचे ठरवते. त्याने वाचलेल्या दोन संत्र्यामधून 
एक सगळ्यात मोठे संत्रे उचलले आणि मातियासला एकटे सोडून तो आपल्या 
रस्त्याने जाऊ लागला. 

तोमासलाही खडकाळ रस्ता आणि तापलेल्या सूर्याचा त्रास झाला. त्यानेही 
विचार केला की तहानेने मरण्यापेक्षा संत्र खाऊन घेणे चांगले आहे. तो त्याचे 
साल काढतच होता तेवढ्यात त्याच्या समोर एक तरुणी आली, ते बघून 
त्याला आश्चर्य वाटले. तरुणीने खूप मोल्यवान दागिने घातलेले होते. त्यावरून 
हे साफ कळत होते की तरुणी खूप श्रीमंत असेल. 

“कृपा करून मला पाव खायला दे,” तिने तोमासला म्हटले. 

“माझ्याजवळ नाही, मी तो खाऊन टाकला,” तो अजून काय म्हणणार 
आहे. 

“मग थोडे पाणी तरी दे,” तिने आग्रह करून म्हटले. 

“ते तर मी पिऊन टाकले,” तोमासने दुःखी होऊन म्हटले. 

“मग तर मला माझ्या संत्र्याच्या झाडावर परत जावे लागेल,” तरुणी 
म्हणाली. ती गायब होताच धळीचे वादळ उठले ज्यामळे तामास क्षणार्धात 
किल्ल्यावर पोहचला. पहारेकऱ्यांनी त्यालाही कैद केले आणि कोठडीत टाकले. 


जेव्हा मातियास उठला, त्याने बघितले की एकच संत्र शिल्लक 
राहिले आहे आणि तोमासपण गायब आहे. त्याला आपल्या भावांच्या 
वागण्याचे दुःख झाले. “ते किती अधीर आहेत,” त्याने विचार केला. 
आपला शिल्लक राहिलेला पाव आणि पाणी घेऊन तो सुकलेल्या 
आणी तापलेल्या दरीमधून चालू लागला. संध्याकाळी तो समुद्राच्या 
किनाऱ्यावर असलेल्या म्हाताऱ्या आजीच्या गुहेत पोहचला. 

“बघते आहे की तू फांदी पण तोडली आणि तिन्ही संत्री 
वेगवेगळ्या केल्या,” म्हातारी आजी म्हणाली. “तू माझे म्हणणे ऐकलेच 
नाही तर तुला तुझ्या नशिबापासून वाचवू शकत नाही.” आजीने संत्र 
कापले त्यातून एक कबुतर निघाले. 

“अरे! माझ्या बायकोचे काय झाले? मातिआसने विचारते. “आणि 
माझ्या भावांचे?” 

“सारा खेळ अजून संपला नाही. आपल्या घरी, आपल्या शेतात 
जा. शेती करणे चालूच ठेव आणि नेहमी आपल्या मनाचे ऐक.” 


अजून पुढे काही सांगण्याच्या आधी ती आपल्या गुहेत गेली. 


मातिआस जड मनाने आपल्या आईला जे काही 
घडले ते सांगण्यासाठी घरी परतला. खरेतर साराला 
आपले दोन मोठी मुले गायब झाल्याचे दुःख होते पण 
ती खश होती की मातिआस घरी परत आला. 


रोज सकाळी जेव्हा मातिआस शेतावर 
जाण्यासाठी निघे तेव्हा साराला देण्यासाठी एक 
कबतर येई आणि तिच्या खांद्यावर बसत असे. सारा 
दिवसभर आपली कामे करत असे आणि ते तिच्या 
बरोबर राहत असे. कोणास ठाऊक का पण 
कबुतरामुळे साराला वाटे की सगळे काही ठीक होईल. 


ह. 


& 


उन्हाळा संपणार होता तेव्हा एका सकाळी मातिआस शेतातून 
लवकर घरी आला. “मला वाटते की मी एकदा परत किल्ल्यावर जावे 
आणि आपल्या भावांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करावा.” त्याने 
आपल्या आईला सांगितले. तेव्हा तिची नजर आईच्या खांद्यावर 
बसलेल्या कबुतरावर पडली. 


“आई, हे कबृतर कठन आले? त्याने विचारले? 


“त्‌ जेव्हा शेतात जातो तेव्हा ते रोज येते आणि मला सोबत 
करते,” साराने सांगितले. “मी त्याला ब्लॉकीता नावाने हाक मारते.” 


मतिआसने आपला हात पढे केला तेव्हा कबतर त्याच्या हातावर 
येऊन बसले. मातिआसने त्याला प्रेमाने करवाळले तेव्हा त्या 
कब॒तराच्या मानेत काटा लागलेला त्याच्या लक्षात आले. त्याने तो 
हळूवारपणे काढला. तेव्हा कबतराचे एका संदर तरुणीत रुपांतर 
झाले. 


“माझे नाव ब्लाँकाफ्लोर आहे,” ती म्हणाली. “आपल्याला 
ताबडतोब वेळ वाया न घालवता किल्ल्यावर जावे लागेल. मी हि 
तुमच्याबरोबर येते.” 


यावेळी मातिआसला त्याचा प्रवास छोटा वाटत होता. 
रस्त्यामध्ये ब्लॉकाफ्लोरने मातिआसला आपल्ली राम कहाणी 
सांगितली. सांगितले वती क ष्ट जादुगाराने तिला आणि तिच्या 
दोन मोठ्या बहिणीवर आईवर जादूटोणा केला होता. 
कारण त्यांच्या वडिलांनी आपल्या मल्रींचे लग्न जबरदस्तीने 
लावून देण्यास नकार दिला होता. 

“लग्न कोणाशी करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक 
स्त्रीला आहे, तुला याबद्दल काय वाटते? तिने मातिआसला 
विचारले. मातिआस विचर करू लागला की तो तिला लग्न 
करण्यासाठी तयार करू शकेल की नाही. 

जेव्हा ते संत्र्याच्या बागेत पोहचले,सर्व झाडांवरची संत्री 
पिकली होती, पण ब्लाँकाफ्लोर, मातिआसला सरळ त्या 
झाडापर्यंत घेऊन गेली, जिची फांदी मातिआसने तोडली 
होती.त्याच्या सगळ्यात उंच फांदीवर दोन संत्री लटकलेली होती. 

मातिआसने ब्लॉकाफ्लोरला वर उचलले म्हणजे ती 
फांदीपर्यंत पोहच्‌ शकेल. ब्लॉकाफ्लोरने मोठ्या मशकिलीने दोन 
संत्री तोडली. जसे तिला खाली ठेवले, ती तिच्या दोन 
बहिणींमध्ये बदलली. त्याच क्षणी तो बजर्ग आनंदाने 
किल्ल्यातून बाहेर आला. इकडे झाड हल्ले आणि तेव्हा 
सर्वांच्या डोळ्यासमोर त्याचे रुपांतर एक महिलेत झाले. 

“आई!' तीन तरुणी ओरडल्या. त्यांच्या वडिलांनी आपली 
पत्नी आणि मुलींना जवळ घेतले.' 

“माझी आणि आणि माझ्या वडिलांना भेट,” ब्लाँकाफ्लोरने 
मातिआसला म्हटले. आणि या माझ्या बहिणी ज़नाइदा आणि 
जोराइदा |” 


“मला माझ्या भावांना शोधायचे आहे.” मातिआसने ब्लाँकाफ्लोरला म्हटले. 


“किल्ल्याचे सर्व दरवाजे आता उघडलेले आहेत,” बुजुर्गने किल्ल्याकडे बोट 
दाखवत म्हटले. सानतियागो आणि तोमास तिथे हजर होते. 


मतिआस आणि ब्लॉकाफ्लोरने त्यांन नमस्कार केला. जेव्हा सानतियागोने 
ज़नाइदाला विचारले ती त्याच्याशी लग्न करेल का? तेव्हा तिने उत्तर दिले, 
“एक मूर्ख आणि घमेंडी माणसाबरोबर लग्न करण्यापेक्षा मी एकटी जगेल.” 

जेव्हा तोमासने ज़ोराइदाला विचारले की ती त्याच्याशी लग्न करेल का? 
“एक मूर्ख आणी लालची माणसाशी लग्न करण्यापेक्षा आपले जीवन एकटीने 
जगेल.” 

ध तेव्हा किल्ल्यात त्यादिवशी एकच लग्न लागले. त्यानंतर मातिआस आणि 
ब्लॉकाफ्लोर समुद्र किनाऱ्यावरील छोटाश्या घरात परतले. त्यांनी सर्व 
खिडक्यांच्या समोर आणि साराच्या हदय जिरेनियमच्या फुलांनी भरून टाकले. 

सानतियागो आणि तोमासचे काय झाले याची कोणाला माहिती नाही. पण 
मला कळले तर मी जरूर तुम्हांला सांगेन. 


१७ 
हिस्पानी भाषेत म्हण आहेः 
कहाणीने रुपेरी रस्त्याने प्रवेश केला. 
आणि सोनेरी सस्त्याने प्रस्थान 


कहाणी वाटली असेल इतकी चांगली जितकी मला वाटली 
जेव्हा आजीने मला ऐकवल्री होती. 


लेखिकेच्या लेखणीतून 


ब्लॉकाफ्लोरची कहाणी, जी त्या तीन बहिणीमध्ये सर्वात छोटी होती, जिच्यावर 
जादूटोणा करून संत्र्यामध्ये कैद केले होते. काळाबरोबर या कथेने अनेक रूपे 
घेतली. 


काही कथांमध्ये त्यांना कैद करणारे खृदद त्यांचे वडील होते. कारण त्यांनी 
वडिलांचा हकम मानला नव्हता. पण या सगळ्यात एक गोष्ट समान आहे, ती 
म्हणजे ब्लॉफ्लोरचे कबूतर होणे आणि तिच्या हाताला सई टोचणे. ही सईच त्या 
गोष्टीला बदलण्याचा उपाय आहे. माझ्या कहाणीत ही सई एका काट्याच्या रुपात 
येते आणि कबतराच्या गळ्याला टोचते. जो मातिआस काढतो. शिवाय यात वडील 
शिक्षा करणारा नाही तर स्वतःच एक पिडीत आहे. 

दक्षिण स्पेनमध्ये संत्री अरब लोक घेऊन आले होते, जिथे ७११ ते १४९२ पर्यंत 
त्यांचे राज्य होते. संत्र्याची बाग त्या भागातील लोकांची आवडती फळबाग होती 
कारण त्यात स॒गंधित फत्रे आणि रसदार फळे स॒दधा होती. व्हेलेन्सियाचा भाग 
खास करून संत्रीसाठी प्रसिदध आहे, आणि तिथून सगळ्यात जास्त स्न्त्रीच निर्यात 
केली जातात. 

- ए.एफ.ए. 


